राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास 
करून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी वस्त्रोद्योग 
क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करणे- नवीन 
सदस्यांचा समावेश. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.१०/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ मार्च, २०२२ 


वाचा : १) वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कार्या ४ /यंत्रमाग/ अडीअडचणी तज्ञ समिती/६४६४/२०२१ 
दि.०२ नोव्हेंबर २०२१ 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण -२०२१/ प्र.क्र.१०/ टेक्स-२ 
दि.०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना शोधण्यासाठी 
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची समिती दि.०२ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर समितीमध्ये नवीन सदस्यांचा Vardar करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय: 

राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना शोधण्यासाठी 
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची समिती दि.०२ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर समितीमध्ये खालील तीन नवीन सदस्यांचा GAS करण्यात येत आहे. 


अ.क्र समितीचे सदस्य पदनाम 
१ श्री राहुल प्रकाश खंजीरे सदस्य 
२ | श्री विनय सिताराम महाजन सदस्य 
३ । श्री गोर्वधन Magy PACH सदस्य 


२. सदर समितीचा खर्च लेखाशिर्ष २८५२-०५०५, वस््रोद्योगाच्या वेगवेगळया घटकांच्या/योजनांच्या 
अभ्यास करणे, पाहणी करणे या योजनेच्या तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 

३. समिती सदस्यांना वित्त विभागाच्या दि.०३.०३.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रवासभत्ता / 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.१०/टेक्स-२ 


४. समिती राज्यातील ज्या विभागात पाहणी दौरा करतील त्या विभागातील संबंधित प्रादेशिक 
उपआयुक्त, THAI तेथील समन्वयक म्हणून काम पाहतील 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१११३११०८११०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAURI RAHUL 
MHASKE 


(गौरी रा. म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (वस्रोद्योग), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


आयुक्‍त (TAM) वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

डॉ. अब्दुल लतीफ मोहम्मद अन्वर, सिटी सर्वे 4.94/90, प्लॉट नं १५, दुर्गावाडी, नवीन बस 

स्टँड जवळ, मालेगाव. 

६ डॉ नुरुद्दीन निजामद्दीन अन्सारी, सिराज मेमोरीअल हॉस्पीटल व डायग्नोस्टीक सेंटर, मिलन 
पेट्रोलपंप समोर, वंजार पट्टी नाका, भिवंडी- ४२१३०२, जि. ठाणे . 

७ श्री. रशीद ताहीर मोमीन, भिवंडी, जि. ठाणे. 

८) श्री. सादिकुज्जमा, प्लॉट नं.१-अ, हाजी नगर बाबा ताज विला, बी बी कॉलनी, कळमना रोड, 
कामठी, जि. नागपूर. 

९) श्री राहुल WHAT खंजीरे ,८/१४४२ इंदू, मथुरा नगर, इचलकरंजी ४१६११५. 


qo) श्री विनय सिताराम महाजन, 90/982 भवानी सदन, राधाकृष्ण कॉलनी, इचलकरंजी ४१६११५. 
११) श्री गोर्वधन रायमल्लू कमटम, ३४///५४ न्यु पच्चा पेठ, कमटम नगर, सोलापूर ४१३००६. 

१२) प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, मुंबई/ नागपूर/औरंगाबाद/सोलापूर. 

१३) निवडनस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


